महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व 
इतर सोयी सुविधा यासाठी अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
रू.२६३.०० कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३४६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२. 


वाचा :- 


संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र /कामे/स्थाअ/राप. ३२४२, 
दि.१.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे बांधकाम/पुनर्बाधणी व 
आधुनिकीकरणाकरीता शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास भांडवली मत्तेच्या निर्मिती 
करीता अनुदान देण्यात येते. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात लेखाशिर्ष ३०५५ ००५२, रा.प 
महामंडळाच्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व इतर सोयी सुविधा कार्यक्रमाअंतर्गत कामासाठी तरतूद 
करण्यात आलेल्या रू.१४००.०० कोटी रक्कमेपैकी रू.३९९.४३ कोटी इतकी तरतूद वितरीत करण्याची 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. परिवहन 
विभागाने सदर निधी वितरीत करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती केली असता, वित्त विभागाने रू.२६३.०० 
कोटी इतकी रक्‍कम बसस्थानकांचे बांधकाम/ पुनर्बाधणी व आधुनिकीकरणाकरीता वितरित केली आहे. 
त्यानुसार महामंडळास बसस्थानकांचे बांधकाम/ पुनर्बांधणी व आधुनिकीकरणाकरीता रू.२६३.०० कोटी 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महामंडळाच्या बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व बांधकामासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता रु.२६३.०० कोटी (रुपये Sal त्रेसष्ठ कोटी फक्त) एवढा निधी “मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष 
३०५५, मार्ग व परिवहन, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना सहाय्य (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणांर्तगत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ 
००५२)” ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या ळेखाशिर्षाखाळी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण आधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८/२०२२/व्यय-८, 
दि.२३.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३४६/परि-१ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०१५५३००४८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
D E E PA K UTTA M RAO DEPARTMENT, postalCode—400032, st=M 
2.5.4.20=856b31c793b 1 2e4f22cb247c5cff7335886712482aa22341613 
pseudonym=8D691A3CD19CB6007E6D3E2D34F900540C2F2E00, 
PO KA L E rialNumber=F4163205E7B4960CC7CA6F973D6DEB06502B2ESFC47 


A411BABCF42A0E99CF34B, DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2022.03.30 15:55:55 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन)विभाग 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

९. 


वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


१०.नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय) विनियम, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (परिवहन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


